RNI No. MAHBIL /2012/46121 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ९, अंक २६(२)] मंगळवार, एप्रिल २५, २०२३/वेशाख ५, शके १९४५ [पृष्ठे ३, किंमत: रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


लवाद, नगररचना परीयोजना क्र.५, नेना यांचे कार्यालय 
बोनशेत, भोकरपाडा (Fayed), देवद, मोहो, शिवकर, विचुंबे आणि विहिघर. 


जाहीर सूचना 


क्रमांकः लवाद /नरयो-५/साधारण/२०२३/०८.--महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) च्या कलम ६८ (२) मधील तरतुदीनुसार सिडको नैना प्रारूप नगररचना योजना क्र. ५ ही योजना 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सिडको, यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक सिडको/नैना/टीपीएस-५/प्रा.यो./२०२२/५६४, दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२२ प्रमाणे मंजूर केली आहे. उक्त अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधरण, भाग-२ मध्ये दिनांक ४ 
नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे. 


उपनिर्दिष्ट नगररचना योजनेतील सर्व संबंधितांना या PASAT जाहीर करण्यात येते की, कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे, नैना 
प्रारूप नगररचना योजना क्र. ५. ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी निम्नस्वाक्षरीकार यांची लवाद म्हणून नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन 
यांचेकडील कलम ७२(१) खालील अधिसूचना क्र.टीपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र. १४८/२२/नवि -२२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२ 
अन्वये नियुक्‍ती केली असून सदरहू अधिसूचना दिनांक २३-२९ मार्च, २०२३ रोजीचे महाराष्ट्रशासन राजपत्र, कोकण विभाग पुरवणी, 
पान क्र. ३ यावर प्रसिद्ध झालेली आहे. 


तसेच सर्व हितसंबंधितांना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२ मधील तरतुदीनुसार आणि 
त्याअंतर्गत केलेल्या महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ च्या नियम १३ नुसार, या सूचनेद्वारे जाहीर कळविण्यात येते की, आज 
दिनांक ५ एप्रिल २०२३ रोजी नियुक्‍त लवाद यांनी वरील योजने संदर्भात लवादीय कामकाजास सुरुवात केली आहे आणि या योजनेमुळे 
बाधित झालेल्या जमीनधारकांना प्रत्यक्ष हजर राहून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी यथावकाश लेखी सूचनेद्वारे त्यांचेकडून कळविण्यात 
येणार आहे. या योजने संदर्भात ज्यांना काही प्रस्ताव किंवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी त्या लेखी स्वरूपात निम्नस्वाक्षरीकार यांना 
६० दिवसांच्या कालावधीत दाखल करावयाच्या आहेत. 


भाग दोन-४०-१९ (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, एप्रिल २५, २०२३/वैशाख ५, शके १९४५ 


वरील प्रमाणे योजना तयार केल्यामुळे, ज्या जमीनधारकांच्या कोणत्याही मिळकती बाधित (Injuriously Affected ) होतील 
आणि त्यामुळे कलम १०२ प्रमाणे यासंदर्भात मोबदला देय असेल त्यांनी निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडे, सदरहू नोटीस महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत, त्यांची मागणी दाखल करणे आवश्यक राहील. 


तसेच याद्वारे जाहीर करण्यात येते की, वरील शासन मंजूर प्रारूप योजना अंतिम करण्यासंदर्भात, अधिनियमांच्या कलम ७२ मधील 
तरतुदीप्रमाणे कार्यबाही करताना, या योजनेची प्रथमतः प्राथमिक न.र.यो आर्णा अंतिम न.र.यो याप्रमाणे उप विभागणी करून तदूनंतर पुढील 
वैधानिक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 


श्रीरंग लांडगे, 
लवाद, 
नगररचना परियोजना नैना क्र. ५, 
बोनशेत, भोकरपाडा (चिपळे ), देवद, मोहो, शिवकर, 
विचुंबे आणि विहिघर. 

दिनांक ५ एप्रिल २०२३, 

नैना कार्यालय, टॉबर नं. 20, आठवा मजला, 

बेलापूर रेल्वे स्टेशन संकुल, सीबीडी बेलापूर-नवी मुंबई ४०० ६१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, एप्रिल २५, २०२३/वेशाख ५, शके १९४५ ३ 
OFFICE OF THE ARBITRATOR, TOWN PLANNING SCHEME NO. 5, NAINA 


(Part villages of Bonshet, Moho, Bhokarpada(Chipale), Devad, Shivkar, Vichumbe and 
Vihighar) 


Public Notice 
(Under Rule No.13 of the Maharashtra Town Planning Schemes Rules, 1974) 


No. ARB/TPS-5/GEN/2023/08.—The NAINA draft Town Planning Scheme No. 5 in part villages of 
Bonshet, Moho, Bhokarpada(Chipale), Devad, Shivkar, Vichumbe and Vihighar of Taluka — Panvel, 
District — Raigad has been sanctioned by the Vice Chairman & Managing Director, CIDCO under sub- 
section (2) of section 68 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (hereafter referred 
to as “the said Act”) vide Notification No. CIDCO/NAINA/TPS-5/Draft Scheme/2022/564, dated 21st 
October, 2022, in exercise of the powers delegated to him by Urban Development Department vide 
Notification No.TPS-1817/973/C.R.103/17/UD-13, dated 13th September, 2017. The said Notification 
is published in Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part-II, dated 4th November, 2022. 


The Government of Maharashtra, Urban Development Department has appointed Shri Shrirang 
D.Landge, Retired Director of Town Planning as the Arbitrator for the said sanctioned Draft Scheme 
vide Notification No.TPS-1222/2152/CR-148/22/UD-12, dated 2nd December, 2022 under sub-section 
(1) of Section 72 of the said Act. This Notification has been appeared in the Maharashtra Government 
Gazette, Konkan Division supplement, Part —I, dated 23rd -29th March, 2023 on page No. 4. 


I, the undersigned therefore in accordance with Rule No.13 of Maharashtra Town Planning 
Schemes Rules 1974, declare by this Notice that, I have commenced the duties as Arbitrator for 
NAINA Town Planning Scheme No.5 in part villages of Bonshet, Moho, Bhokarpada (Chipale), 
Devad, Shivkar, Vichumbe and Vihighar from 5th April, 2023. 


All the owners of the lands included in this Town Planning Scheme will be served with special 
notice in form No.4 to submit their suggestions or objections in respect of proposals of the sanctioned 
draft Town Planning Scheme in due course. 


Those owners or interested persons of the lands included in the Town Planning Scheme No.5, 
who have been injuriously affected by making of this scheme are hereby informed that they shall be 
entitled to make a claim of compensation as per Section 102 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966, before the undersigned within a period of 60 days from the date of appearing 
this Notice in the Maharashtra Government Gazette. 


It is hereby declared that the said draft Town Planning Scheme No.5 shall be sub-divided in 
to a preliminary scheme and final scheme as per the provision under Section 72 of the said act and 
processed further. 


SHRIRANG D.LANDGE, 
Arbitrator, 

Town Planning Scheme No. 5, NAINA 
[ Part Villages of Bonshet, Moho, 
Bhokarpada(Chipale), Devad, Shivkar, 
Vichumbe and Vihighar]. 


Dated : 5th April, 2023. 

Place : NAINA Office, 7th floor, 

Tower No. 10, Belapur Railway Station Complex, 
C.B.D. Belapur 400 614. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


